उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगांव 
या विभागीय कार्यालयास लेखाधिकारी हे 
पद उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आढावा-२०१८/प्र.क्र.१६/२०१८/आ.(पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- १.झ्ञासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. १०९२/सीआर-८०६/व्यय-६, दि. १५.१०.१९९२. 
२.शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. आढावा-१००२/३३५/२००२/आ.(प्रशि), 
दि.०६.०२.२००३. 
३.शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.आढावा-२०१५/प्र.क्र.१३/२०१५/आ.(प्रशि), 
दि. १७.०६.२०१५. 
४.शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.आढावा-२०१६/प्र.क्र.२०/२०१६/आ.(प्रशि), 
दि. २७.०१.२०१६ व दि.०७.०९.२०१६. 
५.शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. आढावा-२०१६/प्र.क्र.१७५/२०१६/आ.(प्रशि), 
दि. ३०.११.२०१६. 
प्रस्तावना :- 
अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली 
कार्यरत कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगांव या विभागीय कार्यालयांतर्गत 
कुऱ्हा-वढोदा, वरणगांव-तळवेल व बोदवड या प्रकल्पांतर्गतच्या उपसा सिंचन योजनेची कामे सुरु आहेत. 
या विभागीय कार्यालयांतर्गतचे प्रशासकीय व प्रकल्पिय कामाचे स्वरुप आणि यासाठी होणारा खर्च 
याबाबतचे लेखा परिक्षण महालेखापाल, नागपूर कार्यालयाकडून दरवर्षी करण्यात येते. परंतु सदर 
विभागीय कार्यालयांतर्गत विभागीय लेखापाल हे पद मंजूर नसल्याने, लेखाविषयक प्रशासकीय 
कामांमध्ये अडचणी उद्भवत आहेत. उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगांव या विभागीय 
कार्यालयांमधील कामाची आवश्‍यकता व निकड विचारात घेता, विभागीय लेखापाल हे पद उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 


संदर्भिय अ.क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये बंद करण्यात आलेल्या माजलगांव प्रकल्प विभाग, 
केसापूरी sinters विभागीय लेखापाल हे पद कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, 
जळगांव या विभागीय कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्याच्या वेतन व वेतनेतर खर्च अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, जळगांव या मंडळ कार्यालयास मंजूर लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
3. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. १०९२/सीआर-८०६/व्यय-६, दि.१५.१०.१९९२ मधील 


तरतुदींनुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच आंतर वित्तीय सल्लागार व उप सचिव 
यांच्या सहमतीने सदर आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१८/प्र.क्र.१६/२०१८/आ.(पुनर्रचना) 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१००५१५५५१२५८२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sunil Gangaram ५-५ 
Gangarkar का ee 


fade १056400136, cn=Sunil Gangaram Gangarkar 
Date: 2018.10.05 16:01:23 +05'30' 


(सु. गं. गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री (खारजमीन) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा. 

मा.विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य (स्वी 

प्रधान सचिव (ज.सं.प्र. व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 

१२) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 

१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४ महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन, सुरक्षितता, नाशिक. (DTHRS) 

१५) सर्व कार्यकारी संचालक, महामंडळ कार्यालये. 

१६) सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग. 

१७) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१९) उपसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


OGY SS, LO Se Oo ee ee. ती 


won 


२०) उप सचिव (आस्था), जलसंपदा विभाग. 

२१) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२२) मुख्य अभियंता (तापी), जलसंपदा विभाग, जळगांव. 

२३) अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. 

२४) अधीक्षक अभियंता, ई- प्रशासन मंडळ, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकरीकरण विभाग, पुणे. 

२६) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगांव. 

२७) सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


KKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


